शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पूर्वी राज्यातील अर्ध वेळ (Part 
Time) अभ्यासक्रम म्हणून मान्यता दिलेल्या अशासकीय 
अनुदानित संस्थांतील अर्ध वेळ (Part Time) SIT सुरु 
असलेल्या विना अनुदानित तत्वावरील अभियांत्रिकी 
पदविका अभ्यासक्रमांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांचे निर्णयाचे आधारे शैक्षणिक वर्ष 
२०२०-२१ पासून नियमित अभ्यासक्रम (Regular 
Courses) म्हणून कार्यान्वीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२०/(प्र.क्र. ७८/२०)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ५ एप्रिल, २०२१. 


संदर्भ :-१) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचा दिनांक २९/०६/२०२० 
रोजीचा ई-मेल. 
२)संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक १०/ 
एनजीपी/ एआयसीटीई /अर्धवेळ/मान्यता/२०२०/५९३, दिनांक २६/०८/२०२०. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक १०/ 
एनजीपी/एआयसीटीई/अर्धवेळ/मान्यता/२०२०/१०६८,दिनांक १७/१२/२०२० 


प्रस्तावना:- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पूर्वी राज्यातील अर्ध वेळ (Part Time) अभ्यासक्रम म्हणून मान्यता दिलेल्या 
अशासकीय अनुदानित संस्थेत अर्ध वेळ (Part Time) BIA सुरु असलेल्या विना अनुदानित तत्वावरील 
अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून नियमित अभ्यासक्रम (Regular Courses) 
म्हणून कार्यान्वीत करण्यास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्यांचे उपरोक्‍त 
संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ अन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शासन 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पूर्वी राज्यातील अर्ध वेळ (Part Time) अभ्यासक्रम म्हणून मान्यता दिलेल्या 
सोबतच्या Annexure-B मध्ये नमुद अशासकीय अनुदानित संस्थेत अर्ध वेळ (Part Time) म्हणून सुरु 
असलेल्या विना अनुदानित तत्वावरील अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांचे निर्णयाचे आधारे शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून नियमित अभ्यासक्रम (Regular 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र. ७८/२०)/तांशि-५ 


Courses) म्हणून कार्यान्वीत करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


. ज्या अनुदानित संस्थांमध्ये हे अर्धवेळ अभ्यासक्रम विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानित 


तत्वावर सुरु होते ते अभ्यासक्रम या पुढे कायम विनाअनुदान तत्वावर सुरु राहतील. 


. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद 


केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 


. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी 


व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची 


आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 


संमतीने समाधानकारक रित्या करण्यात येईल. 


. सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता 


घेणे आवश्‍यक आहे. 


. अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थाप्रमुखांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापूर्वी अखिल 


भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. सदर 


मान्यतेअभावी भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरणे उदभवल्यास याप्रकरणी संबंधित संस्था 


पूर्णपणे जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण 


संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना 


अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 


. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ते प्रक्रिया 


शुल्क व संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


, सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 


अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 


आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूडान (प्रोहिबिशान ऑफ bites 


फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र. ७८/२०)/तांशि-५ 


९. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 


नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद 


व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी 


आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


१०.संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 


उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. 


तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक 


सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


११.यापूर्वी ज्या संस्थांमध्ये नियमित पाळी, प्रथम पाळी , द्वितीय पाळी / पार्ट टाइम अभ्यासक्रम 


राबविले जात होते असे अभ्यासक्रम आता एकूण प्रवेश क्षमतेमध्ये एकत्रित करण्यात आले असुन 


अशा संस्थांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या अँप्रुव्हल प्रोसेस 


हँडबुक मध्ये नमूद केलेल्या निकषांनुसार, एकूण प्रवेश क्षमतेसाठी आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत 


सुविधा, शिक्षक वर्ग आणि इतर आवड्यकता या सर्व सुविधा पूर्ण कराव्या लागतील. तसेच 


अभिमत विद्यापीठे मानल्या जाणाऱ्या संस्था / ऐंक्रिडिटेशन प्राप्त संस्था / स्वायत्त दर्जा असणारी 


संस्था यांनी अँप्रुव्हल प्रोसेस हँडबुकमध्ये नमूद केल्यानुसार शिक्षक व विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर 


राखणे आवश्‍यक आहे. अशा सर्व संस्था / विद्यापीठांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी 


दिल्ली यांना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, आवश्‍यक शिक्षक वर्ग, पायाभूत सुविधा आणि इतर 


सुविधा अशा मानदंडांची पूर्तता स्वत:च्या निधीतुन २ वर्षांच्या आत निर्माण कराव्या लागतील. 


यासाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान देण्यात येणार नाही. 


१२.अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या अँप्रुव्हल प्रोसेस हंडबुक मध्ये 


नमूद केलेल्या निकषांनुसार अशासकीय अनुदानित तंत्रनिकेतनांमधील अभियांत्रिकी पदविका 


शाखेतील अर्ध वेळ (Part Time) अभ्यासक्रम राबविले जात होते असे अभ्यासक्रम आता एकुण 


प्रवेश क्षमतेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहे. एकत्रिकरणानंतर अर्ध वेळ (Part Time) 


अभ्यासक्रमांचा नियमित अभ्यासक्रम (Regular Course) म्हणून समावेश केल्यानंतर सदर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र. ७८/२०)/तांशि-५ 


अभ्यासक्रमांसाठी असलेले Udal पात्रता, वेळापत्रक इ. बाबी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 


परिषद, नवी दिल्ली यांच्या वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या अँप्रुव्हल प्रोसेस हेंडबुक मध्ये नमूद 


केलेल्या निकषांनुसार राहील. 


१३.सदर संस्था संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या 


परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 


१४.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रंगिंग अक्ट, १९९९ 


यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


१५.अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे/अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भविष्यात जी काही परिस्थीती 


उद्भवते त्यास संबंधित संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमाणे तसे हमीपत्र संबंधित संस्थांनी 


द्यावयाचे आहे. 


१६.याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 


व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


१७.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे प्रोसेसिंग फी अदा 


केलेली नाही त्या संस्थांकडुन अंतीम मान्यता देण्यापुर्वी संचालकांनी ती वसुल करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४०५१४५२०६५९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Prakash Bhaskarrao Avhad 
Prakash BhaskarraoO _ DN: cN-= Prakash Bhaskarrao Avhad, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 


= Higher And Technical Education Department 
Avhad Date: 2021.04.05 15:01:11 +05'30 


(प्रकाश भा. आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
३. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
४. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र. ७८/२०)/तांशि-५ 


५. अतिरिक्त सविव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

६. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), 
नवी दिल्ली. 

७. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 

८. निवडनस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शि r.No. 


Institute 
Code 


Current 
Application 
Number 


1-7006743863 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-2020/(प्र.क्र.78/20)/तांशि-5, दि.5 एप्रिल, 2021 सोबतचे 


Annexure B 
List of Part Time Courses Changed to Regular Course in existing Govt.-aided Institutes, Approved by AICTE for A.Y. 2020-21 


Permanent Id 


1-461316291 


Institute Name 


K.J.SOMAIYA 
POLYTECHNIC 


K.J.SOMAIYA 
POLYTECHNIC 


K.J.SOMAIYA 
POLYTECHNIC 


A.1.'S MOHAMMED HAJ! 
SABOO SIDDIK 
POLYTECHNIC 


A.|.'S MOHAMMED HAJ! 
SABOO SIDDIK 
POLYTECHNIC 


Institution 
Type 


Govt aided 


Govt aided 


Govt aided 


Govt aided 


Govt aided 


Program 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


Level 


DIPLOMA JELECTRICAL 
ENGINEERING 
DIPLOMA |INDUSTRIAL 
ELECTRONICS 
DIPLOMA |MECHANICAL 
ENGINEERING 
DIPLOMA |CIVIL 
ENGINEERING 
DIPLOMA |COMPUTER 
ENGINEERING 


University 


Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education, 
Mumbai 


Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education, 
Mumbai 


Maharashtra 
State Board 
of Technical 


Education, 
Mumbai 


Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education, 
Mumbai 


Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education, 
Mumbai 


Name of Course 


Intake Intake Variation 
Approved | Approved 
for 2019- | for 2020- 
20 21 


1 of 2 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-2020/(प्र.क्र.78/20)/तांशि-5, दि.5 एप्रिल, 2021 सोबतचे 


Annexure B 
List of Part Time Courses Changed to Regular Course in existing Govt.-aided Institutes, Approved by AICTE for A.Y. 2020-21 


r Institute |Current Permanent Id |Institute Name Institution Program University [Level Name of Course Intake Intake Variation 
Code_ {Application Type Approved | Approved 
Number for 2019- | for 2020- 
20 21 


3026 1-7006743863 |1-461316291 |A.I.'S MOHAMMED HAJI |Govt aided ENGINEERING |Maharashtra |DIPLOMA  |ELECTRICAL 30 30 7 
SABOO SIDDIK AND State Board ENGINEERING 
POLYTECHNIC TECHNOLOGY Jof Technical 
Education, 
Mumbai 
3026 1-7006743863 |1-461316291 |A.I.'S MOHAMMED HAJI |Govt aided ENGINEERING |Maharashtra [DIPLOMA |INDUSTRIAL 15 15 | 
SABOO SIDDIK AND State Board ELECTRONICS 
POLYTECHNIC TECHNOLOGY Jof Technical 
Education, 
Mumbai 
3026 1-7006743863 |1-461316291 |A.I.'S MOHAMMED HAJI |Govt aided ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA |MECHANICAL a 7 7 
SABOO SIDDIK AND State Board ENGINEERING 
POLYTECHNIC TECHNOLOGY Jof Technical 
Education, 
Mumbai 
6019 1-7002199277 |1-479033741 |PVG'S MAHARASHTRA Govt aided ENGINEERING |Maharashtra |DIPLOMA  |PRINTING 50 50 शि 
INSTITUTE OF PRINTING AND State Board TECHNOLOGY 
TECHNOLOGY TECHNOLOGY Jof Technical 
Education, 
Mumbai 


2 of 2 


